पारशिवनी, जि. नागपूर येथील 30 खाटा 
क्षमतेच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२२/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०९ सप्टेंबर,२०२४. 


वाचा: सहसंचालक आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.आसेआ/कक्ष३/टे-७/ 
ग्रारु पारशिवनी नागपूर ५० श्रेणी/नाग. मं. २६/जा.क्र.२९४२-४४/२४, दि. २८/०२/२०२४. 

प्रस्तावना - 

पारशिवनी, जि. नागपूर येथील ३० खाटा क्षमतेच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

पारशिवनी, जि. नागपूर येथील ३० खाटा क्षमतेच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर श्रेणीवर्धीत रुग्णालयासाठी विहित पद्धतीने जागा अधिग्रहीत करुन बांधकाम व 
पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९०६११०९३१८६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Shivdas “oe 


DN: cn=Shivdas Mahadeo 
M h d Dhule, 0, ou, 
a a eo email=shivdas.dhule@nic.in, 
c=US 


h | Date: 2024.09.09 17:24:07 
Dnule re 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-३ 


२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) /( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचाळक-१/२,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 
८ सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिपस्तर),पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

१०. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन अधिकारी,सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


ae) 
~ 
se 


पृष्ठ २ पैकी २ 


